सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी 
असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्‍त तुकड्यांना 


जलदगती पद्धतीने मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्1॥१॥)-२९०६६/१/२०२४/८३१०१९/१॥॥'-(प्रा7-४) 
हुतात्मा राजगुरु चोक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२४. 


बाचा: ९. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६, 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. एनजीसी-२०१७/ (१२८/१७)/ 
मशि-४, दि. ०४ जुलै, २०१७. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमलात आलेला 
आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्यांचा विशिष्ट 
अभ्यासक्रमाकडे असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू 
नये, हे विचारात घेऊन या अधिनियमातील कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट 
विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आलेली 
आहे. सदर तरतूदीस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास 
विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्तावांची संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली. सदर 
तपासणीअंती विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत केलेल्या विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्त नवीन 
तुकड्यांच्या प्रस्तावांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत 
केलेल्या विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरिक्‍त नवीन तुकड्यांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील कलम १०९ (८) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या 
महाविद्यालयात पुढील विवरणात नमुद केल्यानुसार खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम 
विनाअनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे : 


अ.क्र. ka संस्था/महाविद्यालय Sa | व 
a २ 3 v 
1 शिवाजीविद्यापीठ, कोल्हापू  777777उक्‍२ | 
"i | श्री. प्रिन्स शिवाजी मराठा SST हाऊस, कोल्हापूर | बी.एस्सी. कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित (एंटायर) भाग- १ 
दि न्यू कॉलेज, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 §/9/2028/¢39098/MHT-(HE-8) 


2. 


२ 


श्री. नारायणराव बाबासाहेब एज्युकेशन सोसायटी, 
गोविंदराव हायस्कूल परिसर, राजवाडा चौक, 
इचलकरंजी संस्थेचे व्यंकटेश महाविद्यालय, 
इचलकरंजी 


बी.कॉम भाग-१ 


कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे संस्थेचे 

शिवराज महाविद्यालय, साहित्य, वाणिज्य आणि 
डी.एस. कदम विज्ञान महाविद्यालय, गडहिंग्लज, 
जि. कोल्हापूर 


एम.कॉम. (अँडव्हान्स्ड 


अकोौटन्सी) भाग -१ 


डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे संचलित 
विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली 


एम.एस्सी. (संगणकशास्त्र) भाग-१ 


रयत शिक्षण संस्था, सातारा संचलित सदगुरू 
गाडगे महाराज कॉलेज, कराड, जि. सातारा 


बी.एस्सी. 


(एंटायर) भाग-१ 


संगणकशास्त्र 


माजी आमदार श्री. बाबासाहेब पाटील सरूडकर 
शिक्षण संस्था, सरूड संचलित श्री. शिवशाहू 
महाविद्यालय, सरूड, ता. शाहूबाडी, जि. कोल्हापूर 


एम. कॉम. भाग - १ 


श्री. शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीचे यशवंतराव 
चव्हाण कॉलेज ऑफ सायन्स, कराड, जि. सातारा 


बी.एस्सो. संगणकशास्त्र (एंटायर) 
भाग- १ 


गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 


TASS शिक्षण मंडळ, 
सरदार पटेल महाविद्यालय, गंजवार्ड, चंद्रपूर. 


१, विज्ञान व तंत्रज्ञान विदयाशाखा- 
बी.एस्सी.(आय .टी.) 

Vat व व्यवस्थापन 
विदयाशाखा- बी.कॉम. (कॉम्प्युटर 
अँप्लिकेशन) 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 


श्री. विठ्ठल इन्स्टिटयुट ऑफ प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन, 
पंढरपूर 

इन्स्टिटयुट ऑफ कॉम्प्युटर अँड मॅनेजमेंट स्टडीज, 
कासेगाव, पंढरपूर 


बी.एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग-१ 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


7 


माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडळ, पुणे 
देशभक्त हरिनारायण बंकटलाल सोनी 
महाविद्यालय, सोलापूर. 


बी.एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग-१ 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


i 


बार्शी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बार्शी, लातूर रोड, 
झाडबुके मार्ग, बार्शी. 
श्रीमान भाऊसाहेब झाडबुके महाविद्यालय, बार्शी. 


बी.एस्सी. भाग-१ 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


१२. 


डॉ. पतंगराव कदम बहुउद्देशीय संस्था, तळेवाडी, 
मुख्य कार्यालय-कोळे, ता. सांगोला, जि. सोलापूर 
दिपक आबा साळुंखे पाटील महाविद्यालय, कोळे, 
ता. सांगोला, जि. सोलापूर 


बी.एस्सी. भाग-१ 


(विज्ञान व तंत्रज्ञान) 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 §/9/2028/¢39098/MHT-(HE-8) 


१३. 


५ | सांगोला तालुका शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, | बी.एस्सी. (ई.सी.एस.) भाग-३ 
सांगोला. (विज्ञान व तंत्रज्ञान) 
डॉ. गणपतराव देशमुख महाविद्यालय, सांगोला. 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


Rv 


7 प्रेरणा सेवा मंडळ, नागपूर १. बॅचलर ऑफ सायंस (कॉम्प्युटर 
डॉ. एस. सी. गुल्हाणे प्रेरणा कॉलेज ऑफ | सायंस) 

कॉमर्स, सायंस अन्ड आर्टस, रेशिमबाग चोक, | -१ जलदगती अतिरिक्‍त तुकडी 
नागपूर - ४४० ०२४. २. बॅचलर ऑफ सायंस 
(इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी) 

-१ जलदगती अतिरिक्‍त तुकडी 


शय 


२ | प्रताप मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोंदिया व्दारा | बॅचलर ऑफ सायंस- 
संचलित १ जलदगती अतिरिक्‍त तुकडी 
शंकरलाल अग्रवाल विज्ञान महाविद्यालय, 
सालेकसा, जि. गोंदिया - ४४१ ९१६. 


अटी व शर्ती :- 

ज्या अनुदानित महाविद्यालयांना अशा प्रकारे जलदगतीने मान्यता दिलेली अतिरिक्‍त तुकडी मंजूर 
करण्यात आलेल्या आहेत, त्या तुकड्या कायम विनाअनुदान तत्त्वावरील असल्याने सदर 
मान्यतेच्या अनुषंगाने अशा महाविद्यालयांना अनुदान तत्त्वावर शिक्षक ब शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची 
मागणी करता येणार नाही. 


. अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयांत अशा प्रकारे जलदगतीने अतिरिक्‍त तुकडी मंजूर 


करण्यात आलेल्या आहेत, त्या महाविद्यालयांनी त्यांच्या विभागीय सहसंचालकाकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत, असे रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल 
स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र सादर करावे. 


. मान्यता मिळालेल्या जलदगती अतिरिक्‍त तुकडीच्या अनुषंगाने महाविद्यालयांनी संबंधित 


विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक 
पात्रतेनुसार अध्यापक/ कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्यक असून, इतर सर्व आवश्यक पायाभूत सोयी 
उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि तदनंतर उपरोक्त अट 
क्र. २ मधील हमीपत्र प्रमाणित करून विद्यापीठास द्यावे. 


, महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा विभागीय सहसंचालकांनी सदर हमीपत्र 


प्रमाणित केल्याशिवाय तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (अॅफिलिएशन ऑफ कॉलेजस बाय 
युनिव्हसिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची 
पूर्तता केल्याशिवाय, संबंधित महाविद्यालयाना तुकडीच्या अनुषंगाने संलग्नीकरण देण्याची 
कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 


पृष्ठ8पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-280§§/9/2028/239098/MHT-(HE-8) 


६. विद्यापीठांनी शासन निर्णयाचे अबलोकन केल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. 
विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ब 
संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 

७. संबधित विद्यापीठाने ब विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या जलदगती अतिरिक्‍त 
तुकडीचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर जलदगती अतिरिक्‍त तुकडीमध्ये मंजुर विद्यार्थी 
संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर जलदगती अतिरिक्‍त तुकडीची 
मान्यता रद्द समजून तसे आदेश विभागीय सहसंचालकांनी काढावेत आणि ते शासन व संबंधित 
विद्यापीठाकडे पाठवावेत. 


३. ज्या महाविद्यालयांनी जलदगती अतिरिक्‍त तुकडीच्या मागणीच्या अनुषंगाने पुढील ६ महिन्यात 
शासनाने नियमित तुकडीकरीता विहित केलेल्या निकषांची पुर्तता करण्यात येईल, असे हमीपत्र 
विद्यापीठाकडे सादर केलेल्या अर्जासोबत जोडलेले आहे, त्या महाविद्यालयांनी पुढील ६ महिन्यात या 
निकषांची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर पूर्ततेचे प्रमाणपत्र विद्यापीठामार्फत (निकष पूर्ण केल्याचे विद्यापीठाने 
प्रमाणित करुन) शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१८३७१३०३०८ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e237f0 


95c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Mah. ht 


ra, 
I Number=D96FF33E8AF3 1F745D84F 341 1F94D896382FAA82659 
B10108672887A87D6FC7C, ‘ASHOK S MANDE 


Date: 2024.08.30 18:39:09 +05'30' 


( अशोक मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर/ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर/ 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर/ गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली, 
५. सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, 
संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत), 
७. निवडनस्ती (मशि-४). 


AI Ww 


०८. ८०४ 


20 


पृष्ठ४पैकी४ 


